वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
भाग-दोन अंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या विभाग प्रमुखांच्या वित्तीय 
अधिकारांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
आदेशा क्रमांक : मलोआ- १११६/प्र.क्र.२०२/आठ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १२ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा : १.शासन आदेडा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक मलळोआ१००८/प्रक्र.८५/०८ आठ, 

दिनांक १८ ऑक्टोबर,२०११ 

२.शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक मलळोआ-१०१२/प्र.क्र.८/१२/आठ 
दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१२ 

३.शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल,२०१५. 

४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, 
दिनांक १६ जून, २०१७. 

५. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्रमांक डीएफपी-१०.१०/सीआर-३२/२०१०/पाच 
दिनांक १ ऑगस्ट, २०१६ व क्रमांक १/अहवाल/२०१५/पाच, दिनांक २६ डिसेंबर, २०१६. 

प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग राज्य शासनाच्या विविध पदांकरीता परीक्षांच्या आयोजनाद्वारा सुयोग्य 
उमेदवाराची शिफारस करण्याचे महत्वपूर्ण काम करते. परीक्षांच्या आयोजना संबंधित बाबींवर होणारा खर्च 
अत्यावश्‍यक स्वरुपाचा आहे. परीक्षा आयोजनाबाबतच्या काही बाबींचा wardar वित्त विभागाच्या 
नियमपुस्तिकेत नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने आयोजित केलेल्या परीक्षांवर खर्च करण्यासाठी अथवा 
होणा-या खर्चाला मंजूरी देण्यासाठी काही विशिष्ट मर्यादा असल्यामुळे आयोगाच्या परीक्षा आयोजनाच्या 
कामावर त्याचा परिणाम होतो. सदर परीक्षांचे कामकाज गतिमानतेने होण्यासाठी वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका १९७८ अन्वये प्रशासकीय विभागांस असलेले काही वित्तीय अधिकार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
सचिवांना दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०११ च्या शासन निर्णयान्वये प्रदान करण्यात आले आहेत. परीक्षा 
आयोजनाशी संबंधित बाबींवरील खर्च करण्यास सदर वित्तीय अधिकार अपुरे पडत असल्याचे निदर्शनास 
आल्यामुळे काही वित्तीय बाबी अंतर्भूत करुन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
प्राधिकारांमध्ये सुधारणा करण्याची तसेच काही नवीन बाबींचा समावेहा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती 


शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणा-या परीक्षा कालमर्यादेत घेणे शाक्य व्हावे, यासाठी 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिवांना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-२ अंतर्गत या 
विभागाचा झासन निर्णय क्रमांक मलोआ १००८/प्र.क्र.८५/०८ दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०११ मधील ९ वित्तीय 
प्राधिकारांपैकी अ.क्र.१, २, ४, ८ व ९ येथील बाबी हया झासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये अथवा शासनाने वेळोवेळी केलेल्या 


शासन आदेश क्रमांकः मलोआ- १११६/प्र.क्र.२०२/आठ 


सुधारणांनुसार विभागप्रमुखांना प्राधिकार दिल्याप्रमाणेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास लागू राहतील. 
अनुक्रमांक ३,५,६, व ७ हे पूर्वी प्रमाणेच शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०११ 
प्रमाणे लागू राहतील 


२. परीक्षा आयोजनाच्या बाबी म्हणून वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-२ मध्ये विशोष बाब 
म्हणून विभागप्रमुखांना नवीन बाब म्हणून सोबतच्या परिशिष्ट -अ मधील अनुक्रमांक १ नुसार मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


३. सामान्य प्रशासन विभागाचे आदेश क्रमांक मळोआ-१०१२/प्र.क्र.८/१२/आठ दिनांक ३० नोव्हेबर 
२०१२ रद्द करुन त्याऐवजी सोबतच्या परिशिष्ट -अ मधील अनुक्रमांक २ नुसार बदल करण्यात येत आहेत. 


४. aR निर्णय वित्त विभाग क्रमांक विअप्रर०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम दिनांक १६ जून, २०१७ 
नुसार उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४९ मधील नियम १६६-अ मधील प्रशासनिक विभागाचे अधिकार सचिव, 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांना परिशिष्ट -अ मधील अनुक्रमांक ३ मधील मर्यादेत प्रदान करण्यात येत 
आहेत. 


५. परिशिष्ट-अ येथे नमूद केलेल्या बाबींच्या संदर्भात त्यासमोर विहित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च 
अपेक्षित असल्यास अथवा विहित अटी किंवा त्यातील एखादी अट पूर्ण होत नसेल तर अशा प्रस्तावास वित्त 
विभागाची /प्रशासकीय विभागाची वित्तीय व प्रशासकीय मंजूरी आवश्‍यक राहील. 


६. सदर शासन आदेशान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय sald पालन करताना ज्या बाबींकरीता 
खरेदी अथवा सेवा घ्यावयाची असेल त्या बाबींकरीता शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या 
शासनाच्या सर्वसाधारण आदेशांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. तसेच खरेदी अथवा सेवा पुरवठयासाठी 
अग्निमाद्वारे खर्च करण्याऐवजी अधिदान व लेखा कार्यालय/कोषागार कार्यालयामध्ये तपशिळवार देयक सादर 
करुन खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. 


9. प्राधिका-यांना प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शाक्‍तींचा वापर करताना, त्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या 
दृष्टीने, संबंधित वित्तीय शक्तींच्या समोर विहित करण्यात आलेल्या वित्तीय मर्यादेचे सक्षम अधिका-यांकडून 
उल्लंघन होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 


८. ज्या बाबतीत वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात आलेले नाहीत तसेच अधिकार प्रदान काही अटींच्या 
अधीन केले असतील व त्या अटी किंवा त्यातील एखादी अट पूर्ण होत नसेल तर त्या बाबतीत प्रशासकीय 
किंवा वित्तीय मंजूरी वित्त विभागाच्या पूर्व संमतीशिवाय देता येणार नाही. 


९. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित परीक्षांचा कार्यक्रम पूर्व नियोजित असतो. ही बाब लक्षात 
घेऊन खरेदी/सेवापुरवठयाकरिता पूर्वनियोजन करुन खर्च करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


१०. सदर शासन आदेश वित्त विभागाच्या अनौपाचारिक संदर्भ क्रमांक २१५/२०१८ व्यय-४, दिनांक 
४.६.२०१८ व क्रमांक ३३०/२०१८, विनियम दिनांक ६.९.२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः मलोआ- १११६/प्र.क्र.२०२/आठ 


११. हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१०१२१२४१००९४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Rajendra Be ese eae a 
Panduran g Wa g h Carole ote eet eee 
(राजेंद्र वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


Ee) 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (१०प्रती) 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
सर्व जिल्हाधिकारी 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

वित्त विभाग (विनियम/व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

सामान्य प्रशासन विभाग (का.२५) मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

निवडनस्ती (कार्यासन आठ) 


oi 5. Se Se शी. टी 


८“? 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मलोआ- १११६/प्र.क्र.२०२/आठ 


परिशिष्ट-अ 
शासन आदेशा क्रमांक : मळोआ- १११६/प्र.क्र.२०२/आठ दिनांक १२ ऑक्टोबर,२०१८ चे परिशिष्ट. 
अ.क्र. | वित्तीय शाक्‍तीचे वर्णन अधिकाराचा वापर । प्रदान केलेल्या वित्तीय | अटी 
करण्यास सक्षम प्राधिकारी । अधिकारांची मर्यादा 

| | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांच्या । (अ) सविव, महाराष्ट्र (अ) रुपये ६० लाख १. अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
खर्चास मंजूरी देणे व जिल्हाधिकारी यांना | लोकसेवा आयोग प्रतिपरीक्षा २. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने परीक्षांच्या 
अनुदान वितरीत करणे , परीक्षांच्या बाबींसाठी स्थायी आदेशात विहित केलेल्या 
खर्चासाठी आकस्मिक खर्चास (वरखर्चास) विकावा खर्व ना कल शोत त 

मंजूरी कषाच्या आधारे खर्चाची गणना करुन संबंधित 

मंजूरी देणे व सदर खर्च अधिदान व लेखा ककत पडत मीली 
कार्यालय, कोषागार यामधून संक्षिप्त जिल्हा केंद्रांना परीक्षेच्या खर्चाची रक्‍कम वितरीत 
देयकावर रक्‍कम काढण्यास मंजूरी देणे करण्यात यावी . 

(ब) जिल्हाधिकारी (ब) जिल्हाधिकारी कार्यालयांना | ३. सदर खर्चाची रक्‍कम महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
आयोगाने प्रत्येक परीक्षेसाठी तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी संक्षिप्त 
वितरीत केलेल्या रकमेच्या देयकावर काढावी. 
मर्यादेत ४. या वित्तीय शाक्तीचा वापर महाराष्ट्र लोकसेवा 


आयोगास प्रत्येक परीक्षेच्या खर्चाच्या रकमा 
काढण्याच्या प्रयोजनार्थच करता येईल. 

५. शासनाने आखून दिलेली कार्यपध्दती व 
सर्वसाधारण आदेशाचे अनुपालन करण्यात यावे. 
६. आकस्मिक खर्च (वरखर्च) यामध्ये महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांच्या व्यवस्थापनेच्या 
दृष्टीने अनुषंगिक असलेल्या खालील बाबींवर खर्च 
करता येईल:- 

(१) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, (आयोग/झासन विभाग), 
शाळेचे शिपाई,सुरक्षा रक्षक, स्वच्छक, वॉचमन, 
पाणीवाले, बेलमन, Sade /तारयंत्री यांचे 
मानधन 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः मलोआ- १११६/प्र.क्र.२०२/आठ 


(२)परीक्षांच्या अनुषंगाने हमाली, 
(३) शाळा महाविद्यालय सेवा शुल्क 
(४ )परीक्षा बैठक व्यवस्थेसाठी उपस्थित कर्मचारीवृंद 
यांच्यासाठी चहा व पाणी खर्च. 
५) केश व्हॅन भाडे, 
६) झेरॉक्स, 
७) स्टेशनरी व इतर खर्च, 
८) CRA रिक्षा भाडे, 
९) जिल्हा केंद्रावरील इंधन खर्च, 
१०) प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका पॅकिंग तसेच पार्सल्स 
वितरणासाठी लागणारा खर्च 
(११) जनरेटर भाडे (असल्यास) 
(१२) भाडे तत्वावरील फर्निचर (आवश्यक असल्यास) 
(१३) पार्सल्स शिवणावळ, 
(१४) जिल्हा केंद्रावरील ब्रिफींग करिता 
लाऊडस्पीकर, हॉलचे भाडे GAH व्यवस्था 
नसल्यास परीक्षेच्या पूर्व तयारीसाठी) 
(१५) परीक्षा आयोजनासाठी आकस्मिक 
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उपाययोजना म्हणून कराव्या 
लागणा-या बाबींसाठी करावयाचा खर्च . 

उपरोक्‍त बाबींसाठी सचिव, महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोग यांच्या मान्यतेने मंजुरी देण्यात 
आलेल्या दरांच्या अधीन राहून खर्च करता येईल. 
७. खर्चाला मंजूरी देण्यासंबंधीचे अधिकार वित्तीय 
प्राधिका-यांना असले तरच संक्षिप्त देयकावर रक्‍कम 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः मलोआ- १११६/प्र.क्र.२०२/आठ 


काढता येईल. 

८. या वित्तीय हाक्‍्तीचा वापर करुन वेतन व भत्ते 
याकरिता संक्षिप्त देयके सादर करता येणार नाहीत. 
९. शासनाच्या काटकसरीच्या सर्वसाधारण 
आदेशांचे अनुपालन करण्यात यावे. 

१०. कोणत्याही परिस्थितीत संबंधित कार्यालयाच्या 
आहरण व संवितरण अधिका-यांकडे एक 
महिन्यापूर्वी काढलेल्या एकाही संक्षिप्त देयकाचे 
तपशिलवार देयक लेखा परिक्षकांना सादर 
करण्याचे प्रलंबित असू नये. 

११. संक्षिप्त देयकावर रक्‍कम काढण्यासाठी 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयाकडून 
ज्ञापन/आदेडश काढण्यात यावा व यामध्ये ज्या 
बाबींसाठी रक्‍कम काढावयाची आहे त्यामध्ये पुढील 
बाबींचा उल्लेख करावा:- 

(अ) संबंधित कार्यालयाकडे एकही संक्षिप्त देयकाचे 
तपशिलवार देयक लेखा परीक्षकांना सादर 
करण्याचे प्रलंबित नाही. 

(ब) या ज्ञापनान्वये काढण्यात येणा-या संक्षिप्त 
देयकाचे तपशिलवार देयक विहित कालावधीत 
सादर करण्यात येईल. 

(क) संक्षिप्त देयकाचे तपशिलवार देयक सादर 
करण्यास जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिका- 
याचे (उदा. आहरण व संवितरण अथवा अन्य) 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः मलोआ- १११६/प्र.क्र.२०२/आठ 


पदनाम विहित करावे. 

(ड) खर्च संक्षिप्त देयकाद्वारे करणे अनिवार्य आहे. 
१३. मंजूरी प्राधिका-याला सदर खर्चाच्या बाबींसाठी 
प्राप्त झालेल्या वित्तीय शक्‍तींचा उल्लेख मंजूरी 
ज्ञापनात/आदेशात करण्यात यावा, जसे वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका , १९७८,भाग पहिला, 
उपविभाग -(क्रमांक लिहिणे), अनुक्रमांक -(क्रमांक 
लिहिणे), नियम/परिच्छेद क्रमांक (नियम पुस्तिकेच्या 
नावासह लिहिणे.) (शा. नि. .... विभाग, क्रमांक..... 
दिनांक..... लिहिणे)" 

१४. संक्षिप्त देयकावर काढलेल्या रक्कमेतून खरेदी 
करावयाची असल्यास तत्संबंधी पूर्व तयारी केलेली 
असावी. (उदा.निविदा करारपत्रे अंतिम करणे 
इत्यादी) 

१५. या शर्ती समोरील इतर सर्व अटी व्यतिरिक्त 
संक्षिप्त देयकावर रक्‍कम काढण्याची विहित 
कार्यपध्दत तज्ञीच राहील. 

(१६) सदर वित्तीय शाकतीकरीता वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, मधिल वित्तीय 
अधिकार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास वापरता 
येणार नाही. 


२. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांच्या 
राष्ट्रीय परिषदेची वार्षिक वर्गणी अदा 
करण्यास वित्तीय मंजूरी देणे 


सचिव , महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोग 


केद्रीय लोकसेवा आयोगाने 
विहित केलेली वर्गणीची रक्‍कम 


केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने विहित केलेली वर्गणीची 
रक्‍कम खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता 
देण्यात यावी:- 

(१) संघ लोकसेवा आयोगाकडून मागणी करण्यात 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः मलोआ- १११६/प्र.क्र.२०२/आठ 


आल्याशिवाय वर्गणी अदा करण्यास मंजूरी देण्यात 
येऊ नये 

(२) प्रत्यक्ष मागणी केलेल्या वार्षिक वर्गणी एवढी 
रक्कम मंजूर करण्यात यावी. 

(३) वर्गणीची रक्‍कम अदा करण्यासाठी 
अंदाजपत्रकात तरतूद उपलब्ध असली पाहिजे. 

(४) खर्च मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

(4) वार्षिक वर्गणी व्यतिरिक्त त्याच बाबतीत इतर 
अनुषंगिक खर्चास या शक्‍तीद्वारे मान्यता प्रदान 
करता येणार नाही. 

(६) सदर रक्कम संक्षिप्त देयकावर काढून 
परिषदेनंतर १ महिन्याच्या आत तपशिलवार देयक 
सादर करण्यात यावे. 


भाग - पहिला, उपविभाग - दोन 
(अ.क्र.४९ नियम क्र.१६६-ओ) 


मान्यता देणे. 


३. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, 


विशेष समुपदेडशाकांना द्यावयाच्या खर्चास 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोग 


रुपये ६ लक्ष 
प्रतिवर्षी 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१५ 
/प्र.क्र.२१/२०१५ /विनियम, दिनांक १६ जून, २०१७ 
नुसार उपविभाग दोन अ.क्र. ४९ नियम १६६-अ 
मधील अटीनुसार 


Digitally signed by Rajendra Pandurang Wagh 


Raj e nd fa P a nd uran g DN: CN = Rajendra Pandurang Wagh, C = IN, S = 


Wagh 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = 
General Administration Department 
Date: 2018.10.15 12:22:30 +05'30' 


(राजेंद्र वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


